जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (३०५६ ००५५) 
या योजनेसाठी सन २०२१-२२ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत रू. १.२६ कोटी खर्च करण्यास 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२२/प्र.क्र.१०/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१४ मार्च २०२२ 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र जा क्र.ममेबो/मुकास/अभि/निधी वितरण प्रस्ताव 
/३०५१ १८३५/ २०२१-२२/४०४ दि.२८.०१.२०२२ 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि. १४.१०.२०२१ 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि. ०३.०२.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “आंतर्देशीय जलवाहतूक, जलआळलेखन 


सर्व्हेक्षण व संशोधन” या योजनेकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत करण्यात 


आलेल्या रु. ३.९७ कोटी इतक्या रकमेपैकी रु. १.२६ कोटी इतका निधी खालील कामांसाठी खर्च करण्यास 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | खरेदी करावयाची बाब अंदाजपत्रकिय | प्रशासकीय सन २०२१-२२ 

क्र. किंमत मान्यतेचा मध्ये वितरीत 
दिनांक करावयाचा निधी 

7 Comprehensive Annual २७.०० लक्ष दि. 29.09.2022 | २७.०० लक्ष 


Maintenance (CAMC) of the 
technical equipemts 


2 | जलळआलेखन सर्व्हेक्षण कामाकरिता। ३६.०० लक्ष । दि. 019.09.2022 | ३६.०० लक्ष 
सर्व्हेक्षण जीप गाड्यांची खरेदी 


3 | Purchase of 0१ in number ४५.०० लक्ष दि. १४.०१.२०२० ४५.०० लक्ष 
Portable Acoustic Doppler 
Current Profiler (ADCP) along 
with additional accessories 
required for its deployment 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२२/प्र.क्र.१०/बंदरे-२ 


४. | Purchase of ©9 in number १५.०० लक्ष दि. १०.०१.२०२० १५.०० लक्ष 
Automatic Tide Guage (ATG) 
System with login credential 
protechted live and_ historical 
tidal information of Mandwa Ro- 
Ro Jetty 


4. | Renewal purchase of ४ in nos. of 03,00 लक्ष दि. o¥ 09,2022 03,00 लक्ष 
Hypack Software Licenses 


एकूण १.२६ कोटी 1 - | १.२६ कोटी 


२. सदर निधी ज्या कामांकरीता वितरीत करण्यात येत आहे, त्याच कामांवर प्राप्त प्रशासकीय 
मान्यता /सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व विहित कालावधीत खर्ची पडेळ, याबाबत 
आव्यक ती दक्षता घेण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांची 
राहील. 


३. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. १४.१०.२०२१ व दि.०३.०२.२०२२ च्या 
शासन निर्णय व परिपत्रकातील सूचनांचे व तरतुदीचे पालन करण्यात यावे. तसेच, सदरचा निधी 
कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर 
ठेवता येणार नाही. 


४. सदरचा निधी दि.३१.०३.२०२२ पूर्वी खर्च करून खर्चाची उपयोगीता प्रमाणपत्रे शासनास सादर 
करण्यात यावी. 


५. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड हे राहतील. 


६. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, लेखाशीर्ष क्र. ३०५६-अंतर्देशीय जल परिवहन, (१९०), 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) सागरी मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) 


सहायक अनुदान, (09)(02) जळआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (राज्य) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर) (३०५६ 0044)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


७. सदर are निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१/१४६१/ दि.०२.०२.२०२२ 


व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६८/२०२२/व्यय-८, दि.२४.०२.२०२२ नुसार निर्गमीत 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०१२२/प्र.क्र.१०/बंदरे-२ 


८. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०३१४१७५६२६६५२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a2 
08c0273473e9c24d7e, p ICode=400032, st=Maharasht 


KAMBLE eee” 
(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३ नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


